राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (State 
School Standards Authority - 
SSSA) स्थापन करण्यास मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


वाचा :- संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र क्र.राशैसंप्रप/संकोर्ण/ 
585॥/२०२४/४६७, दि.१९.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
नवीन राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरण २०२० मधील परि.८ मध्ये शालेय शिक्षणासाठी मानक ठरविणे व 
अधिस्वीकृती याबाबत सविस्तर उहापोह करण्यात आला आहे. 


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील परि. ८.१ खालील प्रमाणे आहे. 


शैक्षणिक निष्पत्तीमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे हे शालेय शिक्षण नियामक व्यवस्थेचे उद्दिष्ट असायला 
हवे; या व्यवस्थेमुळे शाळांवर अतिरिक्‍त बंधने लादली जाऊ नयेत, नाविन्यपूर्ण शोध लावण्यावर प्रतिबंध घातला 
जाऊ नये, किंबा शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण केले जाऊ नये. सर्व गोष्टींचा 
विचार करता, शाळा आणि शिक्षकांना उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करता यावा आणि आपले सर्वोत्कृष्ट काम करता 
यावे, यासाठी त्यांना विश्‍्वासपूर्ण पध्दतीने सशक्त बनवणे, याबरोबरच पूर्ण पारदर्शकतेची अंमलबजावणी करणे 
आणि सर्व आर्थिक व्यवहार, प्रक्रिया आणि शैक्षणिक निष्पत्तीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण करून व्यवस्थेची 
एकात्मता अबाधित राखणे, हे नियमनासमोरील उद्दिष्ट असावे. 


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाती परि.८.५ (C) खालील प्रमाणे आहे. 


आवश्यक गुणवत्तेच्या मानकांचे अनुपालन सुनिश्‍चित करण्यासाठी, पूर्वप्राथमिक शाळांसह शिक्षणाच्या 
सर्व स्तरांसाठी व खाजगी, सरकारी आणि देणगी आधारित शाळांसाठी एक प्रभावी गुणवत्ता स्वयं-नियमन 
किंबा अधिस्वीकृती प्रणाली स्थापन केली जाईल. सर्व शाळा काही किमान व्यावसायिक आणि गुणवत्तेच्या 
मानकांचे पालन करतील हे सुनिश्‍चित करण्यासाठी, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश राज्य शाळा मानक प्राधिकरण 
(SSSA) ही एक स्वतंत्र, राज्य-व्यापी संस्था स्थापन करतील, SSSA मूलभूत निकषांच्या आधारे किमान 
मानकांचा संच (म्हणजेच, सुरक्षा, सुरक्षितता, मूलभूत पायाभूत सुविधा, विषयांसाठी आणि इयत्तांमधील 
शिक्षकांची संख्या, आर्थिक विश्वसनीयता आणि प्रशासनाच्या उत्तम प्रक्रिया) स्थापित करेल, ज्याचे पालन सर्व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 


शाळा करतील. या निकषांसाठीचा आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) सर्व 
हितसंबंधीशी, विशेषतः शिक्षकांशी आणि शाळांशी सल्लामसलत करून बनवेल. 


SSSA ने ठरवलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीच्या पारदर्शक, जाहीर सार्वजनिक स्वयं- 
प्रकटीकरणाचा सार्वजनिक देखरेखीसाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी मोठ्या प्रमाणात बापर केला जाईल. 
माहितोचे स्वयं- प्रकटीकरण किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात केले जाईल, हे शाळांसाठी मानक- 
निश्‍चिती करण्याच्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींच्या आधारे SSSA ठरवेल. SSSA द्वारा चालबल्या जाणाऱ्या 
उपरोक्‍त सार्वजनिक वेबसाईटवर आणि शाळांच्या वेबसाईटवर, ही माहिती सर्व शाळांना उपलब्ध करून द्यावी 
लागेल आणि ती अद्ययावत व अचूक स्वरूपात ठेवावी लागेल. सार्वजनिकपणे खुल्या केलेल्या या माहितीच्या 
आधारे, हितसंबंधींनी किंबा इतरांनी केलेल्या कोणत्याही तक्रारी किंबा गाऱ्हाणी यांबाबत SSSA द्वारे निर्णय 
घेतला जाईल. अत्यंत उपयुक्त सूचना मिळवण्यासाठी नियमित कालांतराने, स्वैरपणे निवडलेल्या 
विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अभिप्राय मागवला जाईल. SSSA च्या संपूर्ण कामकाजामध्ये कार्यक्षमता आणि 
पारदर्शकता सुनिश्‍चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य बापर केला जाईल. यामुळे सध्या शाळांना देण्यात येत 
असलेल्या नियामक आदेशांचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल. 


राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ' सार्थक * ही पुस्तिका तयार करण्यात आली 
असून त्याद्वारे एकूण २९७ टास्क्स निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यातील टास्क क्र.२१२ खालीलप्रमाणे 
आहे. 


States / UTs will set up an independent, State-wide, body called the State School 
Standard Authority (SSSA). All States / UTs to have SSSA websites by 2023. 


संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्य शैक्षिणक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या कार्यालयात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 
२०२० मधील तरतुदीनुसार तसेच 'सार्थक* पुस्तिकेतील टास्क क्र.२१२ च्या पुर्ततेसाठी खालीलप्रमाणे राज्य 
शाळा मानक प्राधिकरण (State School Standards Authority- SSSA) स्थापन करण्यास शासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ) प्राधिकरणाची संरचना 
अ.क्र. सध्या धारण केलेले पद प्राधिकरण 'पदनाम 
laa संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण पदसिध्द अध्यक्ष 
परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सदस्य 
3. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) सदस्य 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 


हॅ. समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण सदस्य 
परिषद, मुंबई यांचे प्रतिनिधी 
५. | राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, सदस्य 
महाराष्ट्र, पुणे यातील सर्व विभाग प्रमुख 
६. | राज्य शेक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र, पुणे येथील उप संचालक (समन्वय) 

ब) प्राधिकरणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ 

अ.क्र. पदाचे नाव 1 संख्या | 
१. कार्यक्रम व्यवस्थापक g 
2. कार्यक्रम सहायक तथा माहिती विश्लेषक २ 
2: तांत्रिक सहायक २ 
'एकूण & 

1) उपरोक्त पदांसाठी आवश्यक अर्हता व अनुभव तसेच त्यांची कर्तव्ये ब जबाबदाऱ्या निश्‍चित 
करण्याचे व त्यात आवश्यकते नुसार बदल करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास असतील. 

1) उपरोक्त पदे प्राधान्याने उसनवार तत्वावर भरण्यात यावीत. सदर पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याची मुभा वित्त विभाग (आपुक कक्ष) व उच्च स्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

क) प्राधिकरणाची कार्यपध्दती व कार्ये 


i) 


ii) 


iii) 


iv) 


v) 


सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या शाळा गुणवत्ता 
मुल्यांकन आणि अधिस्वीकृती आराखड्याची (SQAAF) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची 
जबाबदारी सदर प्राधिकरणाची असेल. 

सदर प्राधिकरणाची स्वतंत्र वेबसाईट / वेब पोर्टल असेल यावर शाळांची नोंदणी, स्वयं मूल्यांकन, 
बाह्य मुल्यांकन, प्रशिक्षणासाठी गाभा मानकांसदर्भातील व्हिडीओ, गाभा मानके, दस्तऐवज, स्वयं 
आणि बाह्य मुल्यांकनाचे अहवाल, मूल्यांकन कालावधी इत्यादी माहिती तथा अनुषांगिक सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

शाळांची गुणवत्ता निश्‍चित करण्यासाठी व त्यात वाढ करण्यासाठी विविध निकषांच्या आधारे 
मानकांची निश्‍चिती करण्यात आली आहे. या निकषांचे पालन राज्यातील सर्व शाळा करतील.या 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये याबाबतच्या सविस्तर सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 

राज्यातील सर्व शाळा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या वेबसाईट / वेब पोर्टलवर स्वयं मूल्यांकनाची 
प्रक्रिया पूर्ण करतील. 

प्राधिकरणाच्या संकेत स्थळावर सर्व शाळांची नोंदणी व स्वयं मूल्यांकन करुन घेण्याची जबाबदारी 
प्राथमिक शाळांच्या ब माध्यमिक शाळांच्या संदर्भात अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. शाळांना मूल्यांकनासंदर्भात तसेच शाळा विकास 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 


vi) 


Vil) 


Vili) 


ix) 


x) 


Xi) 


Xii) 


आराखडा निर्मिती संदर्भात गरजेनुसार मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण 
आणि प्रशिक्षण संस्था यांची असेल. 

बाह्य मूल्यांकन व त्रयस्थ पक्षाद्रारे केले जाणारे मूल्यांकन याचे एकूण शाळांची संख्या विचारात 
घेऊन वर्षनिहाय प्रमाण वब त्याची वारंवारीता ठरविण्याचे अधिकार शासनाच्या मान्यतेने 
प्राधिकरणास असतील. 

बाह्य मूल्यांकनसाठी व त्रयस्थ Vee केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनासाठी निर्धारक / संस्था 
निवडण्याचे अधिकार प्राधिकरणास असतील. या निवडीसाठी निकष व निवडीची कार्यपध्दती 
याबाबत प्राधिकरणाच्या स्तरावर स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे निर्धारक / 
संस्था यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्याचे अधिकार देखील प्राधिकरणास असतील. 
बाह्य मूल्यांकनानंतर / त्रयस्थ पक्षाद्रारे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनानंतर मिळालेल्या श्रेणीचा 
शाळेच्या दर्शनी भागात अथवा शाळेच्या लेटरहेड वर उल्लेख करावा. 

बाह्य मूल्यांकनानंतर ज्या मानकांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, अशा मानकांचा विकास 
आराखडा तयार करुन तो पार्टलवर अपलोड करणे शाळांना बंधनकारक राहील. 
मूल्यांकनासदर्भात काही तक्रार असल्यास शाळेला प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करता येईल. 
प्राधिकरण स्वत:च्या कामकाजाचा राज्यस्तरीय / जिल्हानिहाय आढावा घेण्यासाठी ठराविक 
कालावधीनंतर बैठकांचे आयोजन करेल. 

स्वयं मूल्याकन / बाह्य मूल्यांकन / त्रयस्थ पक्षाद्वारे केले जाणारे मूल्यांकन करताना खालीलप्रमाणे 
स्तर निहाय गुणदान करुन संबंधित शाळेची श्रेणी निश्‍चित करण्यात येईल. 


अ.क्र. प्राप्त गुण POT || 
९१ ते १०० टक्‍के अ-- 
२ ८१ते ९० टक्‍के अ 
3 ७१ते ८० टक्के T+ 
% ६१ ते ७० टक्‍के ब 
ष्‌ ५१ते ६० टक्‍के oh + 
द ५० टक्केपेक्षा कम क 


xiii) 


शाळांनी स्वयं मूल्यांकन करताना ते वस्तुस्थितीवर आधारीत असले पाहिजे याची दक्षता घ्यावी. 
अवास्तव स्वयं मूल्यांकन होणार नाही याची खबरदारी संबंधित मूख्याध्यापक ब शाळा व्यवस्थापन 
समितीने घेणे आवश्यक राहील. स्वयं मूल्याकनानंतर यथास्थिती बाह्य मुल्यांकनात व त्रयस्थ 
VaR केल्या जाणाऱ्या मूल्याकनात १५% हून अधिक तफावत आढळल्यास संबंधित 
मुख्याध्यापकावर याबाबतची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल. 


ड) वित्तीय तरतूद 


वेब साईट / वेब पोर्टलची निर्मिती, दुरुस्ती ब देखभाल तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे घेण्यात आलेल्या 


मनुष्यबळाचे मानधन व निर्धारक / त्रयस्थ संस्था यांना अदा करावयाचे मानधन / शुल्क यासह इतर 
अनुषंगीक खर्च यथास्थिती STARS अथवा समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत अनुरुप बाबींसाठी 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून तुर्तास भागविण्यात यावा. राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरण २०२० च्या 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 


प्रत:- 


अंमलबजावणीसाठी ज्या घटकांवर खर्च होणे अनिवार्य आहे, त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष ब त्याअतंर्गत 
वित्तीय तरतूद याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावरुन करण्यात येत आहे. कालांतराने हा प्रस्तांवातंर्गत 
खर्च या तरतुदीतून भागविता येईल. 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१५५२४६३०२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TUSHAR VASANT १५५५५५७५०० 


5.4.20=19c6c23f510a80926e9b7ee5db235979452F3f9e891811 
8634069a6cc7a22b9Ff, postalCode=400032, st=Mahi hi 


MA H A A N serial INumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F 
7B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.03.15 16:02:44 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.बिरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 

८. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मंत्री (सर्व) यांचे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१२. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे 
१४.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 
१५.जिल्हाधिकारी सर्व, 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व, 

१७.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१८. शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे, 
१९. संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे, 
२०. अध्यक्ष,राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 

२१. शिक्षण संचालक (योजना), पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 


२२. सहसंचालक,(प्रशासन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे 
२३.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

२४.शिक्षण सहायक संचालक(सर्व) 

२५.गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती)(सर्व) 
२६.मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सर्व 
२७.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व) 
२८.गटशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

२९. विस्तार अधिकारी (शिक्षण)(सर्व) 
३०.उपशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

३१.शिक्षण निरीक्षक (सर्व) 

३२.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सर्व) 
३३.प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका(सर्व) 
३४.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०९/एसडी-६, दि. मार्च, २०२४ सोबतचे 
प्रपत्र-अ 


१) शाळा मूल्यांकन दर्शक फलकावर आवश्यक असलेली सर्व क्षेत्रनिहाय, उपक्षेत्रनिहाय, मानकनिहाय 
माहिती संकलित करण्यात यावी. 


२) संकलित केलेल्या माहितीच्या पुष्टीसाठी छायाचित्र, अभिलेखे, नोंदवही, उतारा, इतिवृत्त यासारखे पुरावे 
संकलित करावे. 


३) संकलित केलेल्या माहिती आणि पुराव्याच्या आधारावरच गाभामानके स्तर (वर्णन विधाने) निवडण्यात 
यावे. निवडलेल्या वर्णन विधानाबाबत शाळेतील सर्व घटकांचे एकमत होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 
संकलित केलेली माहिती शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा केंद्रप्रमुख यांच्याकडून प्रमाणित करून 
घ्याबी. त्यानंतरच सदर माहिती राज्य शाळा मानके प्राधिकरण वेब पोर्टलवर भरावी. 


४) स्वयं मूल्यांकन पूर्ण केल्यानंतर स्वयं मूल्यांकन दर्शक फलकाची एक प्रत आपल्या दप्तरी ठेवावी. 
शाळा बाह्य मूल्यांकन प्रसंगी ही प्रत निर्धारक यांना उपलब्ध करून द्यावी. 


५) गाभा मानकेनिहाय आपल्या शाळेचा शालेय विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. या शालेय 
विकास आराखड्यामध्ये अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी कराबयाचे उपक्रम आणि कृती कार्यक्रम 
कोणते याची नोंद करावी. गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी उपक्रम आणि कृती कार्यक्रमाचे प्राधान्यक्रम 
नोंदविण्यात यावे. 

TUSHAR VASAN J ४५८५५५५५५७" 


4.20=19¢6c23f510a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e89 181 186340 
69a6cc7a22b9F, postalCode=400032, st=Mahi hy 


INumber=1 A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7B9C3 
35D6BF4877267695CECA, TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.03.15 16:03:07 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


